महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास 
महामंडळ मर्या., मुंबई या महामंडळास सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ३१-सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत अनुदान वितरीत 
करणेबाबत (Conditional)... 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : दिविम-२०२३/प्र.क्र.१८/दिव्यांग कल्याण-३ 
३१,३२,३५ ए, तिसरा मजला, ए-विंग, मित्तल टॉवर, 
नरीमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१. 
दिनांक :- १६ जून, २०२३ 


वाचा: १. वित्त विभाग, शा.नि.क्र. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२४/२०२२/विनियम, दि.१२.०१.२०२३. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या., मुंबई 
यांचे दिनांक ०९.०५.२०२३ चे पत्र 
प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या., मुंबई मार्फत राज्यातील दिव्यांगाना 
स्वयंरोजगारासाठी कर्ज स्वरुपात अर्थसहाय्य करण्यासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात. 
२. महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. 
झेडआय-३, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) (२२३५३६४ aT GBM योजनांर्गत ३१- 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीकरीता रुपये ९०.२१ लक्ष इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली 
आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये च्या परिपत्रकानुसार ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
बाबींकरीता १० टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियत्रण प्रणाली (BEAMS) वर 
वित्त विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी 
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी 
क्र. झेडआय-३, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) (२२३५०0०३६४ )या लेखाश्ीर्षाखाली 
योजनांतर्गत ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या Io टक्केच्या 
मर्यादेत खालीलप्रमाणे एकुण रु.९,००,०००/- (अक्षरी रुपये नऊ लक्ष फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास 
शासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपश्लील पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


(रुपये हजारात) 
ह. ळक ३७: | «सुन २०२३-२४ करीता 
अ.क्र. । अनिवार्य योजनेचे नाव | लेखाशीर्ष व उद्दीष्ट 1030034 विभागाकडून वितरीत 
प करावयाचे अनुदान 
तरतूद 
ai 2 3 fp Be & 
मागणी क्र.झेडआय-३, 
२२३५, सामाजिक २२३५०३६४ 
वि सुरक्षा व कल्याण, ३१-सहायक अनुदाने ९०२१ ९०० 
०८-दिव्यांग कल्याण (वेतनेतर) 
संस्थांना अनुदाने 


शासन निर्णय क्रमांकः दिविम-२०२३/प्र.क्र.१८/दिव्यांग कल्याण-३ 


२. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी वित्त 
विभागाच्या दि. १२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकामध्ये नमूद परिच्छेद ४ ते १८ मधील मार्गदर्डाक सूचना व 
परिशिष्टातील मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

३. या बाबींवरील खर्च “मागणी क्रमांक झेडआय-३ २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 
कल्याण, १०१ अपंगांचे कल्याण (०८) दिव्यांग कल्याण संस्थांना अनुदाने (०८) (०१) महराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व 
विकास महामंडळास व्यवस्थापकीय अनुदान (अनिवार्य) (२२३५३६४) ३१-सहायक अनुदाने GAA)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. या व्यवस्थापकीय अनुदानाबाबत उप सचिव (दिव्यांग कल्याण-२), दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. सदर अनुदानाची रक्‍कम पुढील कार्यवाहीकरीता प्रादेशिक उपायुक्त, 
समाज कल्याण, नवी मुंबई यांचेकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. वित्त विभाग, शा.नि.क्र. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२४/ 
२०२२/विनियम, दि. १२.०१.२०२३ नुसार सदरचे अनुदान हे सशर्त आहे. त्यांना सदर अनुदान म.को.नि.४४ 
मधीळ नमुन्यातील देयकान्वये महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ यांस संवितरीत करण्याचे 
अधिकार देण्यात येत आहेत. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र 
तात्काळ शासन व महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
१२.०४.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१६१७०२४६५०३५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने ADHIKRAO age ee 
BAPU BUDHE seen 
(अधिकराव बुधे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


AD 


) 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या.,मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
५) उप सचिव/अवर सचिव (दिव्यांग कल्याण-३), दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AN 


Cc 


८४) 


अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन-दि.क.२, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प/साउ), मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (दिव्यांग कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
मा. राज्यमंत्री (दिव्यांग कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
१०) सचिव (दिव्यांग कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
११) प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, नवी मुंबई. 
१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ठाणे. 
) 
) 
) 


Nn ८. 


vo 


१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५) अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१६) निवड नस्ती/दिव्यांग कल्याण-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


